सन २०१७-१८ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 
मागणी क्रमांक व्ही-५,“६४२५-सहकारासाठी कर्ज ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१७/(प्र.क्र.१६६/१७)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१,मार्च २०१८ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१७-१८ सहकार,पणन व daar विभागाच्या नियंत्रणाखाळील मागणी क्रमांक व्ही-५ 
“६४२५-सहकारासाठी कर्जे “या Savas एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत रु.४९,६३,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी त्रेसष्ठ लाख मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२०१६०३५३१५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Seema Baban Jadhav 


(सी.ब.जांधव)' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 


३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
८. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे, 

११. संचालक ,वस््रोद्योग संचालनालय,नागपूर, 

१२. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२स/९स/३स/१०स/टेक्स-१) सहकार,पणन व 

वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१४. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -१ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ,प्रत्यरपि-२०९७/(प्र.क्र.१६६/९७)/९७स दि.३१.३.२०१८ ये सहपत्र 
सन २०१७-१८ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यार्पित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-५,६४२५,सहकारासाठी कर्जे (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना oe 


